सन 2020-29 या आर्थिक वर्षात नानाजी देशमुख 
कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता रु.१११३० लाख 
निधी वितरित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ASH ४६२०/प्र.क्र.६२/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक - १८ मे, २०२० 


संदर्भ:- 


१. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. हअप्र-७१६/प्र.क्र. ८२/राकृवियो कक्ष, दि. १७.०१.२०१८ 
२. नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्प कार्यालयाचे पत्र क्र.नादेकृसंप्र/अंदाजपत्रक २०-२१/ 
प्र.क्र.१७५/२०२० , दि.७.०४.२०२० 


प्रस्तावना:- 
हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील ४२१० गावे तसेच 


विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खो-यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे अज्ञा एकूण ५१४२ गावांमध्ये ६ वर्ष 
कालावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रू. ४००० कोटी अंदाजित खर्चाचा नानाजी 
देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सदर गावांमध्ये 
हवामान बदलास अनुकूल शोती पध्दती विकसित करण्याच्या हेतूने प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये 
टप्याटप्याने प्रकल्प राबविण्यात येत असून गावांचे सूक्ष्म नियोजन, आराखडे तयार करुन प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी सुरु झालेळी आहे. या प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये विविध बाबींची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता सन २०२०-२१ मध्ये प्रथम टप्प्यात रु.१११३० लाख निधी उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 


शासन निर्णय : 


१. सन २०२०-२१ करिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना 
प्रकल्पांतर्गत विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता रु. १११३० लाख (रु.एकशऱे अकरा 
कोटी तीस लाख फक्त) निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरण करण्यास मान्यता 
देण्यात येत असून सदर वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीपैकी बाहय हिछ्याच्या व राज्य 
हिळ्याच्या निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे:- 


(रु. लाखात) 
बाहय हिळ्याचा निधी (७०%) | राज्य हिळ्याचा निधी (३०%) एकूण वितरीत निधी 
७७९१ ३३३९ १११३० 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२०/प्र.क्र.६२/८-ओ 


२. परिच्छेद क्रमांक १ येथील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्पाकरिता बाहय हिऱ्छ्याचा रु.७७९१ लाख निधी (रुपये सत्त्याहत्तर कोटी एक्याण्णव लाख 
फक्‍त) वितरीत करण्यात येत असून तो प्रकल्पाच्या बाहय हिळछ्याच्या पुढील ळेखाशिर्षाखाली सन 
२०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 

मागणी क्रमांक डी-३, 

२४०१ पीक संवर्धन, 

(११५) लहान /सिमांत शहोतक-यांची आणि शेतमजुरांची योजना, 

(००) (०२) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, (बाहय हिस्सा ७०%) (२४०१ ॥६४६) 
३३ - अर्थसहाय्य 


३. परिच्छेद क्रमांक १ येथील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्पाकरिता राज्य हिळ्याचा रु.३३३९ लाख निधी (रुपये तेहतीस कोटी एकोणचाळीस लाख 
फक्त) वितरीत करण्यात येत असून त्याचा बाबनिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे :- 


बाब वितरीत निधी (रुपये लाखात) 
०१- वेतन ४०० 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी २.२५ 
शुल्क 
१०- कंत्राटी सेवा १००० 
१३- कार्यालयीन खर्च ७२.७५ 
१४- भाडेपट्टी व कर ४५ 
१७- संगणक खर्च Po 
२८- व्यावसायिक सेवा ३०० 
३३- अर्थसहाय्य १५०९ 
एकूण ३३३९ 
४. उपरोक्तप्रमाणे वितरीत रु.३३३९ लाख निधी (रुपये तेहतीस कोटी एकोणचाळीस लाख फक्त) 
प्रकल्पाच्या राज्य हिळ्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या 
तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


मागणी क्रमांक डी-३, 
२४०१ पीक संवर्धन, 
(११५) लहान /सिमांत शहोतक-यांची आणि शेतमजुरांची योजना, 
(००) (०३) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, (राज्य हिस्सा ३०%) (२४०१ ॥६५५) 
०१- वेतन 
०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


uy, 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२०/प्र.क्र.६२/८-ओ 


१०- कंत्राटी सेवा 

१३- कार्यालयीन खर्च 
१४- भाडेपट्टी व कर 
१७- संगणक खर्च 
२८- व्यावसायिक सेवा 
३३- अर्थसहाय्य 


या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या रु. १११३० लाख (रु.एकऱी अकरा कोटी 
तीस लाख फक्त) निधीचे कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता प्रकल्प संचाळक, नानाजी देशमुख 
कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी आणि वित्त विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि 
संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


a शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 


तसेच प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांनी ३३- अर्थसहाय्य या 
उद्दिष्टशीर्षाखाली खर्च झालेल्या रकमांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळोवेळी शासनास सादर करावे. 


. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणाऱ्या निधीची जागतिक बँकेकडून सत्वर प्रतिपूर्ती 


मिळवावी व मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल पाठवावा. 


. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत झालेल्या कामाचा प्रगती Sede शासनास वेळोवेळी सादर 


करावा. 


. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६.०४.२०२० नुसार 


विहित केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने सदर परिपत्रकानुसार तसेच नियोजन विभागाच्या 
मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १६०/२०२०/व्यय-२, दिनांक १४.०५.२०२० 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे 


१०.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००५१८१५४५५६८७०१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shrikant : 
Chandrakant ® 
Andge 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२०/प्र.क्र.६२/८-ओ 


४. सचिव(कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प, मुंबई 

६. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक (नियोजन व प्रक्रिया), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

१३. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१४. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय -१/अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 
१५. कार्यासन 2-3 कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई 

१६. मा.मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


